तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाकरिता टाटा सुमो, मिनी 
बस व मालट्रक खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३०५/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र 2 सेंटर नं. १ » ३०वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: १५ मार्च, २०१४. 


वाचा 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
वाहनखरेदी/९७७४/२०१३, दिनांक ३०.१०.२०१३. 
शासन निर्णय 
तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाकरिता टाटा सुमो, मिनी बस व मालट्रक खरेदी करण्यासाठी सन 
२०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात रुपये ३१.४२ लक्ष इतकी तरतूद पूरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात आळी आहे. तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाकरिता खालील प्रमाणे टाटा सुमो, मिनी बस व मालट्रक 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देत आहे. अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू वाहनांची खरेदी ई-निविदा पध्दतीने विहित कार्यपध्दतीनुसार 
करण्यात यावी. 
तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाकरिता टाटा सुमो, मिनी बस व मालट्रक खरेदी 


अ.क्र वाहनांची नावे वाहनाची | रक्‍कम 
संख्या । रपये 
= टाटा सुमो Gold CX PS BS IV Cap.8+d. q 4,92, 0819.8 9/- 
2 Lpt 1109 EX-36 BS III Truck High Deck LB With q 928,084 .34/- 
497 TC engine 
३ Tata Starbus 40+1s on LP 912/49 BS IV 11 १६,३९,११८.५७/- 
एकुण ३१,४२,२८२/- 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६७३/१२/विनियम, 
दि.२४.०७.२०१३ अन्वये वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.९५/१४/व्यय-८, दि.१३.०२.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६- तुरुंग (योजनेतर योजना) (००१), संचालन व प्रशासन (००) (०१) कारागृह निरीक्षणालय (२०५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३०५/तुरुंग-२ 


००२६) दत्तमत, ५१, मोटार वाहने या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३१४१५२७४६२५२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhairawnath 


B h alrawn at h Bhalchandra Parkhi 


DN: CN = Bhairawnath Bhalchandra 
Parkhi, C = IN, S = MAHARASHTRA, 


Bhalchandra O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


2 arkh | Date: 2014.03.15 11:47:28 +05'30' 


(मै. भा. पारखी) 
शासनाचे सहसचिव 


प्रत, 
«७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
© कारागृह उपमहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई , 
«७ अधीक्षक, तळोजा मध्यवर्ती मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग, 
७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
© कार्यासन अधिकारी व्यय-८, विनियम, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


